RNINo . MAHBIL / 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १८ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८ - २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठ १ 


चे कलम 


. 


- 


प्राधिकृत प्रकाशन 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिपसो/ साप्रवि -१/ सनिक / कार्या-१३ / २२ ९/ २९ १० / २०१८.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ 
१४२ (४ ) खाली शासनाने वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणेसंबंधीचे सुधारित नियम , १ ९८१ तयार केले आहे. त्याला अनुसरून 
मा . उपसचिव , ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक संगणक / १०९ ५/ सीआर-२९ ५४/ ५७, 
मुंबई, दिनांक २४ जानेवारी १९९ ५ च्या परिपत्रकास अनुसरून संगणकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या सुधारित तक्त्यामध्ये सोलापूर जिल्हा 
परिषदेने सन २०१७-१८ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार केला आहे . दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या 
सर्वसाधारण सभेने प्रस्तुतचा ठराव क्रमांक १६६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम १९ ६४ मधील नियम क्रमांक ९ अन्वये 
सदरहू अहवाल प्रसिद्ध केलेचे माहितीसाठी जाहीर करीत आहोत . 

डॉ . राजेंद्र भारूड, 

भा.प्र.से , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
सोलापूर , ९ ऑक्टोबर २०१८ . 

जिल्हा परिषद सोलापूर , जिल्हा सोलापूर . 


३ 


अधिसूचना 
क्रमांक नियो-१/ कावि / वाप्रअ/ १६८/ २०१८.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ च्या कलम 
१४२ चे आधारे महाराष्ट्र राज्य शासनाने ग्रामीण विकास विभागाकडील क्रमांक झेडपीआर- ४७६३-४०४८६- पी , दिनांक ४ सप्टेंबर १९ ६४ ने 
ठरवून दिलेल्या व पुन्हा क्रमांक झेडपीआर-४७६६-३२३९ ३- पी , दिनांक ३ नोव्हेंबर १९ ६६ ने सुधारणा करून दिलेल्या तसेच महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभागाचे पत्र क्रमांक एएआर-१०७९ ( ६७६ ) -२६ , दिनांक १२ नोव्हेंबर १९ ८१ ने पुन्हा सुधारून ठरवून दिलेल्या नियमानुसार 
सातारा जिल्हा परिषदेचा सन २०१७-२०१८ सालचा वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल नियमाप्रमाणे तयार करून सातारा जिल्हा परिषदेच्या दिनांक २८ सप्टेंबर 
२०१८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेला होता . त्यास जिल्हा परिषदेने ठराव क्रमांक १९ ५ अन्वये मान्यता 
दिलेली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम १ ९ ६४ च्या नियम ९ अन्वये सदर 
अहवाल प्रसिद्ध झाला असे या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे. 

डॉ . कैलास बा . शिंदे, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सातारा, १२ ऑक्टोबर २०१८ . 

सातारा जिल्हा परिषद , जिल्हा सातारा. 


- 


एच-३८१, भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) - १८ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


